शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 
रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) 
कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत मंजूर निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन पत्र क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र.१८३/प्रशा-२, दिनांक २७.०८.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/(१०)कंसेवा/ 
अनिवित/आय-१/२०२१-२२/११५८७/२१, दिनांक ०७.०९.२०२१ 
३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. १९९/प्रशा- 
०२, दि. ०७.१०.२०२१ 
४) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पुमाअ-२०२१/प्र.क्र. १९९/प्रश्ञा- 
०२, दि. ०५.०१.२०२२ 
प्रस्तावना: - 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
व संलग्नित रूग्णालये यांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात १०-कंत्राटी सेवा उद्दिष्टांतर्गत 
रू. १२४.३२ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर निधीपैकी आतापर्यंत एकूण 
रू. ११८.४६ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, या उद्दिष्टातंर्गत पुरेसे अनुदान 
मंजूर झालेले नसल्याने कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा, वर्ग -४ पदांवरील 
घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी तत्वावरील सेवा तसेच तात्पुरत्या नियुक्‍तीने कार्यरत असलेले डॉक्टर्स यांच्या 
वेतनाची देयके अदा करण्यासाठी जुले, २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात १०- कंत्राटी सेवा 
उद्दिष्टातंर्गत रु. १६९.२४ कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उक्त 
एकूण रक्कमेपैकी १५% प्रमाणात रु. २५.३८ कोटी इतका निधी संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक 
२७.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये ३४ संस्थामध्ये , संदर्भ क्र. ३ वरील शासन निर्णयान्वये एकूण २४ संस्थांना 
रू. ३३.६६ कोटी आणि संदर्भ क्र.४ वरील शासन निर्णयान्वये एकूण १७ संस्थांना रू. ५.७९ कोटी असा 
आतापर्यंत एकूण रू. ६७.८३ कोटी इतका निधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने बीडीएस प्रणालीवर वितरित 
करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


रू. ७४.९२ कोटी निधी वितरीत करण्याची विनंती केली असता, वित्त विभागाने एकूण १८ संस्थांना 


उक्त रू. १६९.२४ कोटी पुरवणी मागणीच्या रक्‍कमेपैकी वित्त विभागास ३४ संस्थांकरीता 


उपलब्ध करून दिलेला रू. २०.६२ कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांना सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टांतर्गत जुळे २०२१ च्या पावसाळी अधिवेहानात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. १६९.२४ कोटी 
इतक्या निधीपैकी खालील १८ संस्थांना एकूण रु. २०,६२,२१,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी बासष्ट 


लक्ष एकवीस हजार फक्त) इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र संस्थेचे नाव लेखाशीर्ष | मंजूर jad । वितरीत | वितरित 
पुरवणी | वितरित | करण्यात | करावयाचा 
मागणी | करण्यात | आलेल्या निधी 
रक्‍कम | आलेला | निधीची 
निधी टक्केवारी 
डि सर ज. जी. समूह | २२१०१५८१ ७४०३६ | २४६०४ १५ १८५०९ 
"| रूग्णालय, मुंबई 
ससून सर्वापचार | २२१०१६२५ ५६४४० | २७५०९ १५ १४११० 
% रूग्णालय; पुणे 
सर्वोपचार रूग्णालय, | २२१०१६७२ ३०११५ | २४०५८ Yo (9428 
न सांगली 
ह सर्वसाधारण २२१०३३६१ ४३१८६ | २४६११ १५ १०७९७ 
"| रूग्णालय, धुळे 
ण जिल्हा स्री रूग्णालय, | 22903492 ४४१६ १४१० १५ ११०४ 
यवतमाळ 
सर्वोपचार रूग्णालय, | २२१०५११२ ५०४३७ | १९२१६ २५ १२६०९ 
६. अकोला 
७. | SI. बाबासाहेब | 22908833 (Z00 | १३४२ २५ १९५० 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


अ.क्र पंस्थेचे नाव लेखाशीर्ष मंजूर । यापूर्वी । वितरीत । वितरित 
पुरवणी । वितरित | करण्यात | करावयाचा 
मागणी । करण्यात | आलेल्या निधी 
रक्‍कम | आलेला | निधीची 
निधी टक्केवारी 
आंबेडकर रूग्णालय 
आणि संशोधन केंद्र, 
नागपूर 
: कर्करोग रूग्णालय, | 2240EL34 २६४५१ | ६१८२ Yo ६६१३ 
"| औरंगाबाद 
ग्रांट वैद्यकीय | २२१०२३३६ ९१४२६ | ७०९०५ Yo २२८५७ 
3. | महाविद्यालय, मुंबई 
बै. जी. शासकीय | 22902384 | १२६२२३ | ४३२२८ १५ ३१५५६ 
वि वैद्यकीय महाविद्यालय, 
पुणे 
शासकोय दंत | २२१०२३५४ १६६०३।॥ २५२३ 4o 8949 
pm महाविद्यालय व 
रूग्णालय, नागपूर 
शासकीय दंत | २२१०२३६३ 4923 | ७९२१ Yo १२८१८ 
१२. | महाविद्यालय व 
रूग्णालय, मुंबई 
ie शासकीय वैद्यकीय | २२१०२३९२ ८४००० | ११४५७ Yo 24000 
' | महाविद्यालय, नागपूर 
डॉ. वेशंपायन स्मृती | २२१०२४४३ ५५७३४ | २९८४१ Yo १३९३४ 
शासकीय वैद्यकीय 
१४. 
महाविद्यालय, 
सोलापूर 
शासकोय दंत | २२१०२४७२ २५००५ | ३७९१ 4o ६२५१ 
१५. | महाविद्यालय व 
रूग्णालय, औरंगाबाद 
आरोग्य पथक, | २२१०३८३३ ७२० q4 gy १८० 
१६. | तासगांव, जिल्हा 
सांगली 
त. शासकीय वैद्यकीय । २२१०५०५९ २२०९४ | २०३३७ Yo ५५२४ 


महाविद्यालय, लातूर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


अ.क्र पंस्थेचे नाव लेखाशीर्ष मंजूर । यापूर्वी । वितरीत । वितरित 
पुरवणी । वितरित | करण्यात | करावयाचा 
मागणी । करण्यात | आलेल्या निधी 
रक्‍कम | आलेला | निधीची 
निधी टक्केवारी 
र aap वैद्यकीय | २२१०५०६८ ५८९१७ | १५६१९ 4o १४७२९ 
"| महाविद्यालय, अकोला 
८२४८७६ | ३३४५६९ २०६२२१ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. २०,६२,२१,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी बासष्ट लक्ष एकवीस 
हजार फक्त) इतका अर्थसंकल्पित निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग 
प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५/२०२२ व्यय-१३, 
दिनांक १८.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०३१०११५२३९१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ba ल eer NER 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c3417 


378f97d493a8a277faa29f65459, 
donym=85719993A847361CF1CE96786397786A4 


08A4972, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F5456D9ED 
E95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, 


cn=MAHADEO JOGDAND 
Date: 2022.02.03 10:31:59 +05'30' 


(म. गि. जोगदंड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 


७. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र %, नागपूर/मुंबई. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

qo, निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


